सन २०२३-२४ साठी सामान्य प्रशासन 
विभागाकरिता KRA निश्‍चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक : केआरए-२०२३,/प्र.क्र.७३/का.२९-अ 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२३ 
शासन परिपत्रक :- 

अखिल भारतीय सेवा (कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियमावली, २००७ नुसार अपर मुख्य सचिव, 

प्रशासकीय सुधारणा व रचना कार्यपध्दती यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यसनांचे कार्यमुल्यांकन अहवाल 
लिहिण्याच्या दृष्टीने वर्षाच्या सुरुवातीस संबंधित कार्यासनांसाठी उद्दिष्टये ठरवून देणे आवश्यक असतात. 


सन २०२३-२४ साठी सामान्य प्रशासन विभागाकरिता के.आर.ए. निश्‍चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार सन २०२३-२४ साठी खालील प्रमाणे के.आर.ए. निश्‍चित करण्यात येत आहेत. 


सन २०२३-२४ साठी महत्वाची फलनिष्पत्ती ast (KRA) 


Sr. Key Result KPU /Physical Target Expected Time line 
No. Area 
(१) (२) (३) (8) 
कार्या.६ 
श्‌, Online RTI Portal १) Online २॥॥ प्रकल्प निरीक्षण केंद्र ६ महिने 
(PMU) कार्यान्वित करणे. 
२) Online RTI सुविधेमध्ये सध्या ७ महिने 


येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींचे 
निराकरण करून त्याचे सुरळीत 
संचालन करणे तसेच Online 


RTI सुविधा टप्याटप्याने विस्तारीत 
करणे. 
कार्या.१८ 
२. QCI QCI ने तयार केलेल्या online WAAC gq 


भरण्याकरीता सर्व मंत्रायीन विभागांना 
USER ID व password दि. ११.०७.२०२३ 
च्या पत्रान्बये पाठविण्यात आल्या आहेत. 


३. मिशन कर्मयोगी । सदर पोर्टलवर सवे मंत्रालयीन विभागांनी २ महिने 
त्यांचे अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : केआरए-२०२३/प्र.क्र.७३/का.२९-अ 


घेण्याबाबत पाठपुरावा करणे. 

डॅ. MOP मराठी भाषांतर करुन प्रकाशित करणे. २म 

ण्‌. ROB प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे | VATA मान्यता प्राप्त 
पाठविला आहे. झाल्यानंतर तात्काळ 

निर्गमित करता येईल. 

६. सुशासन समिती । अहवालातील शिफारशीसंदर्भात कार्यवाही ३ महिने 

अहवाल करण्याबाबत सर्व प्रशासकोय विभागांना 
Co-ordinate करणे. 
१) परिपत्रक निर्गमित करणे. 
२) अहवाल upload करण्यासाठी IT 
ला पाठवणे. 
3)सुशासन कायदा २०२३ मसुदा विधी व 
न्याय विभागाला पाठविणे. 

9. वधोमंडळ कामकाज | विधानमंडळ कामकाजासंदर्भात मंत्रालय विकरा 
विभागांकडून का-१८ मध्ये प्राप्त होणा-या 
प्रश्‍नांबाबतच्या अनोपचारीक संदर्भावर 
तातडीने अधिनिर्णय देणे. 

८. महाराष्ट्र शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या । विधि ब न्याय विभागाला 
बदल्यांचे विनियमन ब शासकीय कर्तव्ये पार । पाठवली आहे. प्रस्ताव 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध । प्रात होताच तात्काळ 
अधिनियम २००५ मधून दोन कायदे वेगळे | कार्यवाही करण्यात येईल. 
करणे. 

कार्या.१८अ 

ह DGGI पर्वे मंत्रालयीन प्रशासकोय विभागांशी 00- | कार्यवाही सुरु आहे. 
ordinate करणे. 

१०, CRU सदर टपाल केंद्राचे कामकाज सुरळोतपण प्रस्ताव शासनाच्या 
पार पाडण्याकरीता IT च्या सहाय्याने मान्यतेसाठी सादर 
सनियंत्रण करण्यासाठी PMU गठीत करणे. । करण्यात येत आहे. 

कार्या.२९अ 
११. CPGRAM disposal | ८०% वरून ९५% आणणे ६ महिने 
rate 

१२. सेवोत्तम प्रशिक्षण | ३००० GRO यांना प्रशिक्षण देणे. १२म 
तक्रार निवारण 
अधिकारी यांना देणे 

१३. ई-ऑफिस कामकाज । १००% करणे. १ महिना 

ay, आपले सरकार व | माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून पाठपुरावा ६ महिने 
पौजी पोर्टल यांचे | करून डिसेंबर २०२३ पर्यंत अंमलबजावणी 
एकत्रिकरण करणे करणे. 
कार्या. ३६ 

शप. महाराष्ट्र कर्नाटक | VAT. सर्वोच्च न्यायालयातील | कार्यवाही सुरु आहे. 

सीमाप्रश्‍न न्यायालयीन | सुनावणीबाबत पाठपुरावा करणे. 


प्रकरण 


२.श्री. जाधव, सरकारी बकोल यांनी सादर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : केआरए-२०२३/प्र.क्र.७३/का.२९-अ 


केलेले निवासी आयुक्‍त यांचेकडून प्रमाणित 
करुन घेणे. 
३.याबाबतचा तपशील वेळोवेळी 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करणे. 
कशाही दिन कक्ष 
१६. लोकसेवा हक्क महाराष्ट्र लोकसेबा हक्क नियम, २०१५ ६ महिने 
नियम अंतर्गत अधिसूचित सर्व सेवा 
दि.३१.१२.२०२३ पर्यन्त ऑनलाईन स्वरुपात 
आणणे. 
१७. पले सरकार वेब | सर्वे शासकोय प्राधिकरणे/ विभाग यांच्याकडे 37 
पोर्टलबरील पाठपुरावा करुन "आपले सरकार" वेबपोर्टल 
तक्रारींचा निपटारा | वरील जून २०२३ पर्यन्त प्रलंबित असलेल्या 
करणे सर्व तक्रारीचा निपटारा करणे. 
इतर मुद्ये 
शट. पर्व कार्यासनांनी १.ई मॉडेलचा वापर करुन बैठकोसाठी १ महिना 
१००% ई ऑफीस । सूचना, इतिवृत्ते, शासन निर्णय निर्गमित 
प्रणालीचा वापर | करणे. 
करणे २.ई रजेचा वापर करणे. 
३.संकेतस्थळ अद्ययावत करणे. 
४. कार्यासनातील इतर सर्व कामकाज ई 
ऑफोस प्रणालीद्वारे करण्यात यावे. 
१९, प्त्यां १.कार्यासनातील अनावश्यक नस्त्यांचे दम 
निंदणीकरण करणे । निंदणीकरण व वर्गीकरण करुन नस्त्यांचे 
अद्ययावत करुन कार्यसन नीटनेटके व 
स्वच्छ ठेवणे. 
२०. एचआरएमएस  । ९प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी यांचे ई &q 


एचआरएमएस तयार करणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : केआरए-२०२३,/प्र.क्र.७३/का.२९-अ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०८०२१८१६३९८२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUJATA MANOJ SAUNIK 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DN: 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=04f6ff0d 1 ef522f4e 1 9358cfac66e30d146fa47249c 
3. 


}2a356455a756d05ec1a9, postalcode=400032, 
st=Maharashtri 


a, 

SA U N | K serialNumber=F49173DCDA3F795FF41A69777F5A6C2DE 
D24F621CD434ABBB169565D1ABDAAIF, cn=SUJATA 
MANOJ SAUNIK 
Date: 2023.08.03 12:38:24 +05'30' 


(सुजाता सोनिक) 
अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र.व का.), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 


१. मा. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र.ब का.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 

२. उपसचिव (का.६, ७, १८, १८-अ, २९, २९-अ,३६, लोकशाही दिन कक्ष), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. निवडनस्ती (का.२९अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


